संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१६ रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता-१६१७/१७३१/प्र.क्र.२०८/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०१८. 
वाचा : 
नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३१/प्र.क्र.२०८/नवि-२७, दि.१६.१०.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्‍त वाचा येथील दि.१६.१०.२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद २ मध्ये “अंतिम 
ज्येष्ठता” सूची याऐवजी “अंतरीम ज्येष्ठता सूची” असे वाचावे. 


तसेच सदर परिपत्रकात खालील परिच्छेद नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


२.अ “ज्येष्ठता सूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत असून 
उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास 
त्यानुसार ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल करणे क्रमप्राप्त राहील. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१८१११२१५५११०१५२५ असा आहे. हे शासन 

शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
IN: ५, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 


499 


Vishnu : 
Shripati Patil =: x 


ate: 


(वि. श्री. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना (संचालक, नगर 

रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
प्रत - 

१. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३ प्रती). 

२. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 

३. कक्ष अधिकारी (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कक्ष अधिकारी (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती (नवि-२७. 


